जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.9३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०२०. 


संदर्भ : विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०८.०७.२०१९. 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २७.०१.२०२० 


प्रस्तावना : - 

विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक दिनांक २७.०१.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
दिनांक ३० जून, २०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व 
सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा 
व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक”(अराजपत्रित) या पदास विशेष बाब म्हणून आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

दरम्यान जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूमुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण झाली 
असल्यामुळे मंत्रालयात तसेच अन्य कार्यालयात अत्यल्प कर्मचारी वर्ग उपस्थित आहे. सदर गंभीर परिस्थिती 
पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

त्यामुळे आता, जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
राजपत्रित अधिकारी घोषित करेपर्यंत दरम्यानच्या काळलावधिकरीता जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी 
(नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र 
न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) यांना सुपूर्द HVAT STAT आहरण व संवितरण अधिकारी पदाची 
जबाबदारी पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

त्यानुसार जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) 
त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) या पदास विशेष 
बाब म्हणून सोपविण्यात आलेली आहरण व संवितरण अधिकारी पदाची जबाबदारी दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. सदर कार्यालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर 
करण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ.संदर्भ क्र.१४१/२०१९/कोषा प्रशञा-५, दिनांक 
१०.०६.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०११३०२४९१८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di 
Yogesh Heeralal : : 
2, 125 36cSeeddbedfefb3 
serialNumber=6 12827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a54123e53c 
mM e a a2001d82866548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 
Date: 2020.07.01 13:07:42 +05'30" 


(योगेश ही.आमेटा) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


22822 


न43800942123962198988162539 


प्रत :- 
१) मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.७३/का.१४ 


AD 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, मुबई. 

) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 

) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय. 

) 

) 

) 


SMS ०८ ww 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय. 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५/व्यय/विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, का.१८/का.२३/का.२४/का.२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवडनस्ती (का.१४). 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


